माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल 
अपिल क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका 
यामध्ये दिनांक ०६ जुलै, २०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाची राज्यात 
अंमलबजावणी करण्याबाबत (माध्यमिक) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१४३/२१/टीएनटी-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ९ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 

दिनांक २१ डिसेंबर,२०१९ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय बीबीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि. ३० जून, २०२० 

३) सामान्य प्रशासन विभाग शासन शुध्दीपत्रक बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब, 
दि. २८.०९.२०२० 

४) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र दि.६/०९/२०२३ 

प्रस्तावना: 
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र. ८९२८/२०१५ (चेअरमन अँण्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, 


एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिका यामध्ये दिनांक ०६ जुले, २०१७ 
रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे 
अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिला आहे. मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र. ३१४०/२००८ मध्ये दिनांक २८.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिनांक ३१.१२.२०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. मा. उच्च 
न्यायालयाचे सदर आदेश विचारात घेता. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१.१२.२०१९ रोजी निर्गमित शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करुन न शकलेल्या (म्हणजेच अनुसूचित जमातीचे 
प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविलेल्या) या विभागाच्या अधिपत्याखालील अनुदानित शाळांमधील 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचार्‍यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिकांमध्ये दि. ०६. जुले, २०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करुन न शकलेल्या (म्हणजेच अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने 
अवैध ठरविलेल्या) शिक्षक/शिक्षकेतर संवर्गातील संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी १००% अनुदानित शाळेतील १००% 
अनुदानित पदावरील कर्मचारी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या नागपूर माध्यमिक विभागातील या शासन 
निर्णया सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रामधील एकूण २७ कर्मचाऱयांकरिता ११ महिन्यासाठी अधिसंख्य पद निर्माण 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१४३/२१/टीएनटी-२ 


२. अनुसचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग 
करण्यात येणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून तसेच प्रशासनाची होणारी 
अडचण दूर करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या 
दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते, त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत अधिसंख्य पदावर 
नेमणूक देण्यात येत आहे. 


3: 


उपरोक्त नमूद विवरणपत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणजेच संबंधित 


शिक्षणाधिकारी यांनी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २१ डिसेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “क” आणि परिशिष्ट “ड” मधील नमून्यानुसार केवळ वैयक्तिक 
मान्यताप्राप्त/स्थायी कर्मचाऱ्यांकरिता नियुक्‍ती आदेश तात्काळ निर्गमित करुन त्यांची सेवा तातडीने 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. 


सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये नमूद कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वी त्यांना 


जेवढे मासिक वेतन व भत्ते मिळत होते. तेवढे वेतन व भत्ते त्यांना पुढील आदेश होईपर्यंत देय राहतील. 


५. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.3०८/१६-ब, दिनांक २१.१२.२०१९ 
च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हाशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०१०९१८१९००२२२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
V | S H A L M A H E S H OR OHNE OE AMAHARAS HORA, ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS, 


2.5.4.20=4fa523df886c1cd91cdd339489cbf322a94e65718181 0bbb2af94e2ac1 5a90b, 
postalCode=400032, st=Maharasht 


\tra, 
serialNumber=3AA51AA033E42289A 1 E6F0663B9EA9F2A095 148DA640207D6C4EC664D 
LO H A R 8552754, cn=VISHAL MAHESH LOHAR 
Date: 2024.01.10 11:52:27 +05'30° 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
श्र 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

मा. उपमुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य 

मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक 


. मा. मुख्यसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 

. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

हड 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०. महालेखापाल -१( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


११. महालेखापाल -१ 
१२. महालेखापाल -२ 


लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


( 
( 
(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
( 


93. महालेखापाल -2 लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१४३/२१/टीएनटी-२ 


१५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. संचालक माहिती व जन संपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१७. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१८. सर्व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक 

१९. सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद 

२०. सर्व प्रशासन अधिकारी नगर परिषद कटक मंडळे 

२१. शिक्षण निरीक्षक (पश्चिम/दक्षिण/उत्तर), बृहन्मुंबई 

२२. निवडनस्ती (टीएनटी-२ कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपञ "अ 


अधिसंख्य पदावर नियुक्‍त करावयाच्या शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नागपूर (माध्यमिक) विभागाची माहिती 


अ. | शाळेचे नाव ्मचाऱ्यांचे नाव व | महा. खाजगी | परिविक्षाधीन [Ageia | जात पडताळणी | जात पडताळणी | जात पडताळणी | जात | wa | सदर कर्मचारी स्थायी कर्मचारी < असल्याबाबत अनुसूचीत | 
क्र पदनाम शाळांतील कालावधी  । विहित मुदतीत | समितीने जात समितीच्या समितीच्या |। प्रमाणपत्र । प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र (प्रत्यक्ष प्रत सादर करावी जमातीचे 
कर्मचारी समाप्तीनंतर | जात प्रमाणपञ | प्रमाणपञ ज्या | निर्णयानंतर सेवा | निर्णया विरोधात | अवैद्य अवैद्य प्रमाणपत्र 
सेवेच्या शर्ती वैयक्तिक पडताळणी । आदेशान्वये अवैध | समाप्त केल्याचा | न्यायालयात | SFC | ठरवल्यानंत पडताळणी 
नियम 1981 | मान्यता/कायम | साठी सादर ठरविले त्या दिनांक दावा दाखल | सेवा समाप्त | ही सेवा समितीने अवैद्य 
नुसार विहित | मान्यता आणि ।केले होते किंवा | आदेशाचा दिनांक केला असल्यास | करण्यापुर्वी | समाप्त ठरवल्यामुळे 
केलेल्या वेतनश्रेणी प्रदान नाही न्यायालयाने a e केली सेवासमाप्त 
दिनांक नुदानित त्या 
कार्यपध्दतीनु | केल्याचा दिनांक त्यास स्थगिती | शाळेतील | नसल्यास केलेल्या ज्या 
सार प्रथम दिली किंवा नाही ares 100 % कर्मचा-यांनी 
नियुक्‍त अनुदानित | अनुदानित न्यायालयात दावा 
केल्याचा पदावर वेतन | शाळेत दाखल केलेले 
दिनांक घेत होते काय| वेतन घेत आहे त्यांची रिट 
आहे काय याचिकेसह संपुर्ण 
माहीती 
र ३ 8 १२ १३ 
नूतन सरस्वती |।सो. प्राची प्रकाडा  |०१-०७-९२ सदर कर्मचारी स्थायी असून १००% अनुदानित सदर प्रकरण 
विद्यालय व क. शाळेतील १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक ।|कुठल्याही प्रकारे 
म. मेनरोड मान्यताप्राप्त कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी ।न्यायप्रविष्ठ नाही 
(माध्यमिक) जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 
केले आहे 
स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील ।कोर्टात 
दाखल झालेली १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त |दाखल झालेली 
नाही कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी नाही 
(माध्यमिक)जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 
केले आहे 
सी पी अँण्ड बेरार |श्रीमती रत्नमाला ।२५-०७-८९  |२५-०७-८९ वैयक्‍तीक दावा सेवा समाप्त ।स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील [erat दाखल 
शिक्षण संस्था ।बारापात्रे सहायक दाखल केला करण्यात |।१००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
महाल - नागपर |शिक्षका नाही आली कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी 
(माध्यमिक)जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 
केले आहे 
सी पी अँण्ड बेरार [श्रीमती दीपा १०-०८-८९ | 0-02-28 वैयक्‍तीक दावा सेवा समाप्त ।स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील [erat दाखल 
शिक्षण संस्था ।रोमहर्षन नदंनवार दाखल केला करण्यात | 900% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
महाल - नागपर |सहायक शिक्षका नाही आली कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी 
(माध्यमिक)जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 
केले आहे 
५ राष्टीय श्री आनंदराव १५-१२-९७ |१८-१२-९९ | १५-०९-०४ नाही न्यायालयात «fare होय स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
माध्यमिक हिंदी |सदाशिव नंदनवार प्रकरण प्रविष्ट १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
विद्यालय सहायक शिक्षक नाही कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
डिफेन्स अंबाझरी जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 
नागपूर 


अ. | शाळेचे नाव ्मचाऱ्यांचे नाव व | महा. खाजगी | परिविक्षाधीन [Agata | जात पडताळणी | जात पडताळणी | जात पडताळणी | जात | wa | सदर कर्मचारी स्थायी कर्मचारी < असल्याबाबत अनुसूचीत 
क्र पदनाम शाळांतील कालावधी  । विहित मुदतीत | समितीने जात समितीच्या समितीच्या |। प्रमाणपत्र । प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र (प्रत्यक्ष प्रत सादर करावी जमातीचे 
कर्मचारी समाप्तीनंतर | जात प्रमाणपञ | प्रमाणपञ ज्या | निर्णयानंतर सेवा | निर्णया विरोधात | अवैद्य अवैद्य प्रमाणपत्र 
सेवेच्या शर्ती वैयक्तिक पडताळणी | आदेशान्वये अवैध | समाप्त केल्याचा | न्यायालयात | ठरवल्यानंत | ठरवल्यानंत पडताळणी 
नियम 1981 | मान्यता/कायम | साठी सादर ठरविले त्या दिनांक दावा दाखल | सेवा समाप्त | ही सेवा समितीने अवैद्य 
नुसार विहित | मान्यता आणि ।केले होते किंवा | आदेशाचा दिनांक केला असल्यास | करण्यापुर्वी | समाप्त ठरवल्यामुळे 
केलेल्या वेतनश्रेणी प्रदान नाही न्यायालयाने ae ९ केली सेवासमाप्त 
दिनांक अनुदानित क्या 
कार्यपध्दतीनु | केल्याचा दिनांक त्यास स्थगिती | शाळेतील । नसल्यास केलेल्या ज्या 
सार प्रथम दिली किंवा नाही (क 100 % कर्मचा-यांनी 
नियुक्‍त अनुदानित | अनुदानित न्यायालयात दावा 
केल्याचा पदावर वेतन | शाळेत दाखल केलेले 
दिनांक घेत होते काय| वेतन घेत आहे त्यांची रिट 
आहे काय याचिकेसह संपुर्ण 
माहीती 
२ ३ 8 4 ८ 8 १२ १३ 
जिवन शिक्षण ।सो संध्या चंद्रशेखर |१६-०८-९३  |१६-०८-९५ दिनांक ०१-०१- ।न्यायालयात स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
विदयालय वानखेडेसहायक २०२० पासून प्रकरण प्रविष्ट १०० % अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
पार्वतीनगर शिक्षका गट क अधिसंख्य पदावर |नाही कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी 
नागपूर वर्ग (माध्यमिक)जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 
केले आहे 
साईनाथ सौ प्रणिता प्रदिप ०१-०१-२०२० न्यायालयात स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
विदयामंदीर खडतकरसहायक पासून अधीसंख्य ।|प्रकरण नाही १०० % अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
हायस्कुल शिक्षका पदावर वर्ग केले कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी 
(माध्यमिक)जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 
केले आहे 
महाराष्ट्र श्री. चंद्रशेखर ०७-०७-९३ _|०७-०७-९५ सेवा समाप्त न्यायालयात स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील [erat दाखल 
विद्यालय रायबाजी लिखार करण्यात आलेली | eta दाखल १०० % अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
खापरखेडा उप मुख्याध्यापक नाही करण्यात कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
आलेला नाही जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 
श्रीमती मिराबाई ait. वासूदेव ०१-०८-८८ _|०१-०८-८८ दवा दाखल स्थायी कर्मचारी आहे असून १००% अनुदानित दावा दाखल 
संचेती धरमपेठ ।भाकरूसाव केला नाही शाळेतील १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक |केलेला नाही 
माध्यमिक मोडाडीकरसहायक मान्यताप्राप्त कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी 
कन्याश्‌ शाळा | शिक्षक (माध्यमिक) जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 
केले आहे 
जिवन शिक्षण FAP रामभाठू  ।२०-१०-९४  |२०-१०-९६ शासन निर्णय दावा दाखल स्थायी कर्मचारी असून १००%अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
विदयालय मोतीकरमुख्याध्याप 8.8.09./१०९४/प्र. केला नाही १००%अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त ।केलेला नाही 
उंटखाना नागपूर |क क्र/८८/९४/१५६९४ कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
व २६-१२-१९९५ जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 
महात्मा ज्योतीबा |दिलीप परसराम |०१-०८-९४ दावा दाखल स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
फुले हायस्कुल |धार्मीकसहायक केला नाही १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
शिक्षक कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 


अ. | शाळेचे नाव Far नाव व | महा. खाजगी | परिविक्षाधीन | नियुक्‍्तीनंतर | जात पडताळणी | जात पडताळणी [जात पडताळणी | जात जात सदर कर्मचारी स्थायी कर्मचारी असल्याबाब अनुसूचीत 
क्र पदनाम शाळांतील कालावधी  । विहित मुदतीत | समितीने जात समितीच्या समितीच्या |। प्रमाणपत्र । प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र (प्रत्यक्ष प्रत सादर करावी जमातीचे 
कर्मचारी समाप्तीनंतर | जात प्रमाणपञ | प्रमाणपञ ज्या | निर्णयानंतर सेवा | निर्णया विरोधात | अवैद्य अवैद्य प्रमाणपत्र 
सेवेच्या शर्ती वैयक्तिक पडताळणी | आदेशान्वये अवैध | समाप्त केल्याचा | न्यायालयात | ठरवल्यानंत | ठरवल्यानंत पडताळणी 
नियम 1981 | मान्यता/कायम | साठी सादर ठरविले त्या दिनांक दावा दाखल | सेवा समाप्त | ही सेवा समितीने अवैद्य 
नुसार विहित | मान्यता आणि ।केले होते किंवा | आदेशाचा दिनांक केला असल्यास | करण्यापुर्वी | समाप्त ठरवल्यामुळे 
केलेल्या वेतनश्रेणी प्रदान नाही न्यायालयाने वय ९ केली सेवासमाप्त 
दिनांक अनुदानित का 
कार्यपध्दतीनु | केल्याचा दिनांक त्यास स्थगिती | शाळेतील । नसल्यास केलेल्या ज्या 
सार प्रथम दिली किंवा नाही क 100 % कर्मचा-यांनी 
नियुक्‍त अनुदानित | अनुदानित न्यायालयात दावा 
केल्याचा पदावर वेतन | शाळेत दाखल केलेले 
दिनांक घेत होते काय| वेतन घेत आहे त्यांची रिट 
आहे काय याचिकेसह संपुर्ण 
माहीती 
२ ३ 8 4 9 १२ १३ 
श्री गजानन आशा प्रदिप ०७-०४-९४  |।०७-०४-१९९४ 7 स्थायी कर्मचारी असून 100% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
JC/TCSC/NGP/111/147/3 
विदयालयव  ।|वाघसहायक ZPNL शिक्षण ॥०9-10 पारीत आदेश १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त |केलेला नाही 
कनिष्ट शिक्षक गट क मंजुरी / १४२२६ कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
महाविदयालय कार्यालय शिक्षण जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 
विभागजि प ठरवलेले आहे. 
नागपूर दि 
१७/०९/१९९६ 
वेतन श्रेणी १२००- 
२०४० दिनोक 
०४.०७.१९९६ 
पासुन कायम 
मान्यता 
इंदीरा गांधी श्री विजय माधोदेव |०८-०७-९५ 1 - सेवा समाप्त जात पउताळणी स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
हायस्कुल ढगेसहायक शिक्षक करण्यात आलेली समितीच्या १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
नाही निर्णयाविरोधात कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
न्यायालयात जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 
दावा दाखल 
केलेला नाही 
१४ (अभिनंदन श्री गोपाल 1-Jul-92 1-Jul-94 होय २२-०९-१४ ३१-१२-१९ नाही होय हांय स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
हायस्कुल उदधवराव १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
ढवळेकला शिक्षक कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 
१५ [अशोक श्री. टेकचंद ०१-०७-९० [09-09-82 होय १८-१२-२३ सेवा समाप्त दावा दाखळ  ।|होय होय स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |निरंक 
विदयालयव  ।नथ्थुजी ढोलेशिपाई करण्यात आळी ।करण्यात आला १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त 
कनिष्ठ नाही नाही कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
महाविदयालय, जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 
उमरेड 


अ. | शाळेचे नाव Farad aad | महा. खाजगी | परिविक्षाधीन | नियुक्तीनंतर | जात पडताळणी | जात पडताळणी | जात पडताळणी | जात |] जात | सदर कर्मचारी स्थायी कर्मचारी असल्याबाब अनुसूचीत 
क्र पदनाम शाळांतील कालावधी  । विहित मुदतीत | समितीने जात समितीच्या समितीच्या |। प्रमाणपत्र । प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र (प्रत्यक्ष प्रत सादर करावी जमातीचे 
कर्मचारी समाप्तीनंतर | जात प्रमाणपञ | प्रमाणपञ ज्या । निर्णयानंतर सेवा । निर्णया विरोधात | अवैद्य अवैद्य प्रमाणपत्र 
सेवेच्या शर्ती वैयक्तिक पडताळणी । आदेशान्वये अवैध | समाप्त केल्याचा | न्यायालयात | ठरवल्यानंत | ठरवल्यानंत पडताळणी 
नियम 1981 | मान्यता/कायम । साठी सादर ठरविले त्या दिनांक दावा दाखल | सेवा समाप्त | ही सेवा समितीने अवैद्य 
नुसार विहित | मान्यता आणि ।केले होते किंवा | आदेशाचा दिनांक केला असल्यास | करण्यापुर्वी | समाप्त ठरवल्यामुळे 
केलेल्या वेतनश्रेणी प्रदान नाही न्यायालयाने वय ९ केली सेवासमाप्त 
दिनांक अनुदानित क्या 
कार्यपध्दतीनु | केल्याचा दिनांक त्यास स्थगिती | शाळेतील । नसल्यास केलेल्या ज्या 
सार प्रथम दिली किंवा नाही क 100 % कर्मचा-यांनी 
नियुक्‍त अनुदानित | अनुदानित न्यायालयात दावा 
केल्याचा पदावर वेतन | शाळेत दाखल केलेले 
दिनांक घेत होते काय| वेतन घेत आहे त्यांची रिट 
आहे काय याचिकेसह संपुर्ण 
माहीती 
Q 3 8 92 १३ 


गुरु स्मृती 
विद्यालय भिष्णूर 
ता. नरखेड 


जिल्हा नागपूर 


कु. निलिमा 
गुलाबराव टिकस 
सहायक शिक्षका 


नूतन सरस्वती 
गर्ल्स हायस्कुल 
व कनिष्ठ 
महाविलय, 
कामठी 


कु विनिता 
ठिशवचरण 
चौरसिया 
सहायक शिक्षका 


०७-१२-८९ 


19-Oct-96 


19-Oct-98 


ENDT 
No.JC/TCSC/NGP/ 
111/170/31 Date 
23/05/2014 


स्थायी कर्मचारी असून 100% अनुदानित शाळेतील 
१०० अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त 

कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी 

(माध्यमिक)जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 

केले आहे 

स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |सदर कर्मचारी ने 
१००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त कोर्टात याचिका 
कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ।सादर केली नाही 
जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 


नूतन सरस्वती 
गर्ल्स हायस्कुल 
व कनिष्ठ 
महाविलय, 
कामठी 

नूतन सरस्वती 
गर्ल्स हायस्कुल 
व कनिष्ठ 
महाविलय, 
कामठी 

पंडीत 
जवाहरलाल 
नेहरू विद्यालय 
कन्हान 


आदर्ठी 
विद्यालय 
कचारी सावंगा 


श्रीमती साधना 
देवेन्द्र 
महेशसहायक 
शिक्षका 


श्री किशोर 
रामअधिन हरणे 
सहाय्यक शिक्षक 


सौ.वंदना दिपक 
गजभे (स.शि) 
(कु.वंदना मोतीराम 
नारणवरे) सहायक 
शिक्षका 


कु फुलवंती 
झोलबाजी राउत 
सहायक शिक्षका 


1-Jul-98 


1-Jul-95 


१४-०८-८९ 


1-Jul-00 


1-Jul-97 


१०-०८-९५ 


१४-०८-९१ 


जात प्रमाणपत्र 
पडताळणीसाठी 
विहित मुदतीत 
प्रस्ताव सादर 
केला होता 


अजप्रताना/१७२/३१ |निरंक 


न्यायालयात 
दावा दाखल 
असून 
न्यायालयाने 
त्यास स्तगीती 
दिलेली नाही 


न्यायालयात 
दावा दाखल 
केला नाही 


स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |सदर कर्मचारी ने 
१००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त कोर्टात याचिका 
कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी सादर केली नाही 
(माध्यमिक)जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 

केले आहे 


स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |सदर कर्मचारी ने 
१००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त कोर्टात याचिका 
कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ।सादर केली नाही 
जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 


स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
१००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी 

(माध्यमिक)जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 

केले आहे 


स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील 
१००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 

जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 


दावा दाखल 


अ. | शाळेचे नाव ्मचाऱ्यांचे नाव व | महा. खाजगी | परिविक्षाधीन [Agata | जात पडताळणी | जात पडताळणी | जात पडताळणी | जात | wa | सदर कर्मचारी स्थायी कर्मचारी < असल्याबाबत अनुसूचीत 
क्र पदनाम शाळांतील कालावधी  । विहित मुदतीत | समितीने जात समितीच्या समितीच्या |। प्रमाणपत्र । प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र (प्रत्यक्ष प्रत सादर करावी जमातीचे 
कर्मचारी समाप्तीनंतर | जात प्रमाणपञ | प्रमाणपञ ज्या | निर्णयानंतर सेवा | निर्णया विरोधात | अवैद्य अवैद्य प्रमाणपत्र 
सेवेच्या शर्ती वैयक्तिक पडताळणी । आदेशान्वये अवैध | समाप्त केल्याचा | न्यायालयात | SIC | ठरवल्यानंत पडताळणी 
नियम 1981 | मान्यता/कायम | साठी सादर ठरविले त्या दिनांक दावा दाखल | सेवा समाप्त | ही सेवा समितीने अवैद्य 
नुसार विहित | मान्यता आणि ।केले होते किंवा | आदेशाचा दिनांक केला असल्यास | करण्यापुर्वी | समाप्त ठरवल्यामुळे 
केलेल्या वेतनश्रेणी प्रदान नाही न्यायालयाने ae ९ केली सेवासमाप्त 
दिनांक अनुदानित का 
कार्यपध्दतीनु | केल्याचा दिनांक त्यास स्थगिती | शाळेतील | नसल्यास केलेल्या ज्या 
सार प्रथम दिली किंवा नाही (क 100 % कर्मचा-यांनी 
नियुक्‍त अनुदानित | अनुदानित न्यायालयात दावा 
केल्याचा पदावर वेतन | शाळेत दाखल केलेले 
दिनांक घेत होते काय| वेतन घेत आहे त्यांची रिट 
आहे काय याचिकेसह संपुर्ण 
माहीती 
२ ३ 4 é १२ १३ 
बनारसीदास श्री उमराव ०६-१२-९५ अधिसंख्य पदावर स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
रुईया हायस्कूल |बसंतलाल बेहनिया सेवावर्गकरण्यात १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
काटोल सहाय्यक शिक्षक आलेले आहे. कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी 
गट क (माध्यमिक)जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 
केले आहे 
सर्वोदय वि. कुही |श्री. केशव १७-०८-९२ ।कायममान्यता ।प्रस्ताव सादर स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
श्रावणजीनिखारेसं दिनांक १७-०८- | क्र.२१८०/०९ १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
गीत शिक्षक १९९२ दि. कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
०३.११.२००९ जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 
ग्रामविकास वि. | दिगंबर प्रल्हाद 44-99-88 स्थायी कर्मचारी असून 100% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
माळणी सदावर्तेसहाय्यक १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 
शिक्षक कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी 
(माध्यमिक)जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित 
केले आहे 
जनता हायस्कुल ।सौ विजया संजय |२०-०७-८५  |२०-०७-८७ सेवेत कायम आहेत स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील |दावा दाखल 
मौदा जिल्हा डोमेवालेसहायक १००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त केलेला नाही 


२७ 


नागपूर 


रेल्वे मेन्स 


हायस्कुल नागपूर 


लोकमान्य 
टिळक विदया 
ब्रम्हपुरी 


शिक्षका 


रामदास 
लक्ष्मणराव 
बरबडसहाय्यक 
शिक्षक 


श्रीमती व्ही. ओ. 
निखारे सहायक 
शिक्षका गट-क 


०१-०७-१९९१ 
& २०-०८- 
१९९३ 


11-Nov-97 


20-06-84 


17-Sep-98 


i | 92-03-96 


सेवेत कायम आहेत 


नाही 


नाही 


८) 


कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 


स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील 
१००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त 
कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
जिल्हा परिषद नागपूर यांनी प्रमाणित केले आहे 


स्थायी कर्मचारी असून १००% अनुदानित शाळेतील 
१००% अनुदानित पदावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त 
कर्मचारी असल्याबाबत शिक्षणाधिकारी 
(माध्यमिक)जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांनी प्रमाणित 
केले आहे 


